महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्र. पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ दिनांक : ०९ .०८.२०२१ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ¥(9) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय दि.२९.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने प्युसंवर्धन विभागातील पशुधन 
विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (नागपूर विभाग) (सर्वसाधारण 
बदल्या-२०२१) प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर 


स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 

ae २ ३ 

गि . | डॉ.सुरंद्र भगवान पराते पविअ, पवैद श्रेणी १ ब्राम्हणवाडा, ता. कारंजा, जि. 
पशुधन विकास अधिकारी वर्धा या रिक्‍त पदावर 
पवैद, विरुळ, ता.आर्वी जि. वर्धा 

२. | डॉ.प्रशांत गणेडा सुकारे पविअ, पवैद श्रेणी १ पळसगांव ता. आरमोरी जि. 
पशुधन विकास अधिकारी ब.पै.प्र वडसा (दे) गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
जि.गडचिरोली 

३. | डा.शिश्युपाल शांकर मेश्राम पविअ, पवेद श्रेणी १ विहिरगांव ता.वडसा 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद श्रे.१ हांकरपूर, देसाईगंज जि. गडचिरोली (डॉ. गणवीर यांच्या 
ता.चिमुर, जि.चंद्रपूर बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

४. | डा. अरविंद दिगंबर कसबे पविअ, पवेद श्रेणी १ पडघा ता. भिवंडी जि ठाणेया 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद,श्रेणी-१, Rea पदावर 
गिलगांव ता.चामोर्शी, जि. गडचिरोली 

५. | डा.स्वप्नील पांडुरंग खंडाते पविअ, पवैद श्रेणी १ कोरची, ता. कोरची जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकीय गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
दवाखाना,श्रेणी-१,घाटी, ता.कुरखेडा, 
जि.गडचिरोली 

६. | डॉ.एकनाथ शांकर ऊसेंडी पविअ, ude श्रे.१ दूतमाळा, ता. धानोरा, जि. 
पशुधन विकास अधिकारी तालपसचि, गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
धानोरा, जि. गडचिरोली 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


७. | डॉ.सुरेश बालाजी राठोड पविअ, पवैद श्रेणी १ मोहुर्ली ता. मुलचेरा जि. 
पशुधन विकास अधिकारी गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
पशुवैद्यकीय दवाखाना,श्रेणी-१,लगाम ता.मुलचेरा 
जि. गडचिरोली 

८. | डॉ.वैजयंती मेघराज टेकाडे पविअ, पवैद श्रेणी १ आष्टा ता. वाळवा जि. सांगली 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद,सिर्सी ता. उमरेड  । या रिक्‍त पदावर 
जि. नागपूर 

९. | डॉ.प्रियंवदा प्रभाकर सिरास पविअ, ताळपसचि, हिंगणघाट, जि. वर्धा 
पशुधन विकास अधिकारी पं.स.नागपूर (डॉ. Gear मंडलीक यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

ष्‌ ०. | डॉ.विलास दादाजी गवखरे पविअ, पवैद श्रेणी १ कामठी ता कामठी जि. 
पशुधन विकास अधिकारी, पवैद.आपतूर जि. नागपूर | नागपूर (डॉ. शिरसाठ यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा- 

या पदावर) 

i १. | डॉ.दयाराम किसन बारापात्रे पविअ, पवैद श्रे.१ आपतूर ता. जि. नागपूर 
पशुधन विकास अधिकारी तालुका लघुपशुवैद्यकिय । (डॉ. गवखरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
सर्वचिकीत्सालय पवनी जि. भंडारा पदावर) 

१२. | डा.महेश मधुकरराव कापगते पविअ, पवैद श्रेणी १ एटापल्ली ता.एटापल्ली जि. 
पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द. हालेवारा, ता. । गडचिरोली या Rea पदावर 
एटापल्ली जि. गडचिरोली 

१३. | डा.विनोद रामचंद्र समर्थ पविअ, तालपसचि, उमरेड, जि. नागपूर 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद,कांन्द्री जि. नागपूर | (डॉ. योगेश राघोर्ते यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

१४. | STURM राघवेंद्र खोब्रागडे पविअ, पवैद श्रेणी १ गोंडपिपरी ता. गोंडपिंपरी जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद श्रेणी-१ नवरगाव चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 
ता.सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर 

१५. | डा.देविदास गणपतराव टेकाम पविअ, पवैद श्रेणी १ बोथली ता. सावली जि.चंद्रपूर 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद श्रे.१ गिरगाव, या रिक्‍त पदावर 
ता.नागभीड, जि.चंद्रपूर 

१६. | SLANT मधूकर तलमले पविअ, कुक्कुट प्रशिक्षण केद्र, नागपूर 
पशुधन विकास अधिकारी रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा । (डॉ. रेवतकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
नागपुर पदावर) 

१७. | ST. सतिश काशीनाथ अघडते पविअ, पवैद १, खेमजाई, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर 
Uae विकास अधिकारी (डॉ. शेंद्रे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
पवैद श्रेणी-१ माढेळी ता.वरोरा जि.चंद्रपूर 

१८. | SLASH संपत लोखंडे पविअ, ude श्रेणी १ चार्मोश्ी ता. चार्मोशी जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद नवेगाव खैरी जि. । गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
नागपूर 

१९. | डॉ.शोळेश जनार्धन महाजन पविअ, जिल्हा कृत्रिम केन्द्र, नागपूर (डा. गावंडे 


पशुधन विकास अधिकारी पवैद खापरी मिहान ता 
हिंगणा जि. नागपूर 


यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


२०. | डॉ.हेमंतकुमार देवराव कोवाची, पशुधन विकास पविअ, जिपसचि गडचिरोली जि. गडचिरोली 
अधिकारी जि.क.रे.केंद्र गडचिरोली (डॉ. श्रीरामे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

२१. | डा.प्रविण उल्हासराव सोनवाने पविअ, तालपसचि, लाखांदूर, जि. भंडारा या रिक्‍त 
पशुधन विकास अधिकारी पविअ पवैद श्रेणी १ करडी | पदावर 
ता मोहाडी जि. भंडारा 

२२. | डा. दिलीप पत्रूजी जाभुंळे पविअ, पवैद श्रेणी १ बह्लालपूर ता बल्लालपूर जि. 
पश्रुधन विकास अधिकारी प.वि.अ.(वि.) पं.स.मुल, चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 
जि.चंद्रपूर 

२३. | डा. गिरिश काशीनाथ गभणे पविअ, पवैद श्रेणी १ भिवापूर ता.भिवापूर जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती नागभिड | नागपूर या Rad पदावर 
जि. चंद्रपूर 

२४. | डा. मुकीदा शंकरराव जोगेकर पविअ (विस्तारो पंचायत समिती, सावनेर जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पं.स. कारंजा नागपूर (ST. CYT यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
जि.बवर्धा पदावर) 

२५. | डा.विद्या ग. वानखेडे पविअ, प्रादेशिक रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा नागपूर 
Uae विकास अधिकारी (डॉ. तलमले यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पवैद श्रेणी-१ अर्जुनी ता.तिरोडा जि. गोंदिया पदावर) 

२६. | SI fds दत्तगीरी गोस्वामी पविअ, पवेद श्रेणी १ खापा ता तुमसर जि. भंडारा 
पशुधन विकास अधिकारी, जिपैवसचि, गोंदीया या रिक्‍त पदावर 
रावणवाडी जि. गोंदिया 

२७. | डॉ. शितल सिताराम ताराम. पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन केद्र, गडचिरोली जि 
पशुधन विकास अधिकारी,पवैद श्रे.१ गुरवाळा, ता. |। गडचिरोली (डॉ कोवाची यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जि. गडचिरोली होणा-या पदी) 

२८. | डा.रोहीणी दादाभाई CYT पविअ, पवेद श्रे.१ पारडी, ता. कारंजा, जि. वर्धा या 
पशुधन विकास अधिकारी पं.स.सावनेर रिक्‍त पदावर 
जि. नागपूर 

२९. | डा. राहूल चिंतामण Bez पविअ, पवैद श्रेणी १ कोरपणा ता . कोरपणा जि. 
पशुधन विकास अधिकारी चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 
पवैद श्रे.१ खेमजई,ता. वरोरा जि. चंद्रपूर 

३०. | डॉ.संतोष शिवाजी गव्हारे पविअ, पवेद श्रेणी १ आष्टा ता. आष्टी जि. बीड या 
पशुधन विकास अधिकारी रिक्‍त पदावर 
पवैद श्रे.१ सिंदेवाही, ता.सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर 

३१. | डॉ.प्रिती आर.शिरसाठ पविअ, पवैद श्रेणी १ हिवराबाजार ता रामटेक जि. 
ages विकास अधिकारी पवैद, कामठी जि. नागपूर | नागपूर या रिक्‍त पदावर 

३२. | डा.पुनम भैय्याजी गणविर पविअ, वळूमाता प्रक्षेत्र, वडसा, ता. वडसा जि. 
पशुधन विकास अधिकारी ,प.वै.द.श्रे-१,विहिरगांव, | गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
ता.देसाईगंज जि. गडचिरोली 

33. | डॉ.हिमत बाबुराव बानाइत पविअ, पवैद श्रेणी १ गिरगांव ता. नागभीड, जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पं.स.नरखेड चंद्रपूर (डॉ. टेकाम यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
जि.नागपूर पदावर) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


३४. | डॉ.स्वप्नील सोनोने पविअ, पवैद श्रेणी १ बेला ता उमरेड जि. नागपूर 
पशुधन विकास अधिकारी, या रिक्‍त पदावर 
पवेद गिरड ता. समुद्रपूर जि. वर्धा 

३५. | डॉ योगेश मानिक राघोर्ते पविअ, पवैद श्रेणी धमदीटोला ता. देवरी जि. 
Uae विकास अधिकारी, गोंदिया या रिक्‍त पदावर 
तालुका पशुवैद्यकीय लघु सर्वचिकित्सालय, उमरेड 
जि.नागपूर 

३६. | डा.शशीकांत तु मांडेकर पविअ (विस्तार पंचायत समिती, नागपूर 
पश्ुधन विकास अधिकारी पविअ वि (डॉ. सिरास यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
हिंगणघाट जि. वर्धा पदावर) 

30. | डा.देवेन्द्र जनार्धन मेश्राम पविअ, तालपसचि, कुरखेडा, ता कुरखेडा जि. 
पशुधन विकास अधिकारी फि.प.चि. THR, गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
ता.देसाईगंज जि. गडचिरोली 

३८. | डॉा.आभा हरिदास गर्जभिये पविअ, जिपसचि गडचिरोली ( डॉ. कल्याणी लोथे 
पश्रुधन विकास अधिकारी, (विस्तार), पंचायत यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
समिती, गडचिरोली, जि.गडचिरोली 

३९. | डॉ. धनश्री अनिल डीडोळकर पविअ, ताळपसचि घाटंजी जि. यवतमाळ (डॉ. 
पशुधन विकास अधिकारी, तालपसची, देवळी पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
जि.वर्धा 

४०. | ST. मिना मधूकर काळे पविअ, पवैद श्रेणी १ सिंदी रेल्वे ता. सेलू जि. वर्धा 
पशुधन विकास अधिकारी, ताळपसचि, सेलु जि.वर्धा. | या रिक्‍त पदावर 

४१. | डॉ.रेणुका गोपिचंद as पविअ, ude श्रेणी १ वडेगांव ता. तिरोडा जि. 
पशुधन विकास अधिकारी, तालपसंचि तिरोडा जि. | गोंदिया या रिक्‍त पदावर 
गोंदिया 

४२. | डॉ सचिन वासूदेवराव राऊत पविअ, पवैद श्रेणी १ सालेकसा ता सालेकसा जि. 
पशुधन विकास अधिकारी जिपैवसचि अंर्तगत गोंदिया या Rad पदावर 
हिरडामाली जि.गोंदीया 

४३. | डा.कल्याणी मधुकरराव ala पविअ, (विस्तार) पंचायत समिती हिंगणघाट, जि. 
पशुधन विकास अधिकारी ,जि.प.वै.स.ची, वर्धा (डॉ. मांडेकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
गडचिरोली पदावर) 

४४. | डॉ.सचिन मनोहरराव राऊत पविअ, पवैद श्रेणी १ मालखेड रेल्वे ता. चांदूर जि 
पशुधन विकास अधिकारी तालपसचि लाखांदुर | अमरावती या रिक्‍त पदावर 
अंतर्गत पवैद दिघोरी जि.भंडारा 

४५. | डा.श्रीकांत बाबुराव वाघाये पविअ, तालपसचि, अर्जुनी मोरगांव जि. गोंदिया या 
पविअ, पवैद श्रेणी-१ सडक/अ. ता.सडक/अ रिक्‍त पदावर 
जि.गोंदिया 

४६. | डॉ.एकता धनराज शेडमाके पविअ, जिपसचि, चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 


पश्नुधन विकास अधिकारी ताळपसंचि ,भद्रावती जि. 
चंद्रपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


४७. | डा.चंद्रशोेखर दौलतराव मालापुरे पविअ, ude श्रेणी १ कु-हाडा ता गोरेगांव जि. 
पशुधन विकास अधिकारी , पंचायत समिती (विस्तार) | गोंदिया या रिक्‍त पदावर 
गोरेगांव जि.गोंदिया 

४८. | डा.गणेश हरी गावित पविअ, पवैद श्रे.१ गेवर्धा ता. कुरखेडा, जि. 
पशुधन विकास अधिकारी गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 
प.वै. द.श्रे-१,कढोली, ता.कुरखेडा जि. गडचिरोली 

४९. | डा. पुरुषोत्तम मारोतराव बोबडे पविअ, पवैद श्रेणी १ अल्लीपूर ता हिंगणघाट जि. 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद, पुलगांव जि. वर्धा । वर्धा या रिक्‍त पदावर 

५०. | डॉ.विश्वास विठ्ठल g¢ पविअ, पवैद श्रे.१ किन्हवली, ता. शहापूर, जि. 
पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-१ इंजवारी, | ठाणे या रिक्‍त पदावर 
ता.आरमोरी, जि. गडचिरोली 

५१. | डा.विष्णू भगवान दळवी पविअ, पवैद श्रेणी १ stat बु.ता. नांदुरा जि. 
पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी १ बपेरा बुलढाणा या रिक्‍त पदी 
ता.तुमसर जि. भंडारा 

५२. | डॉ.विजय राजेंद्र ताजणे पविअ, पवेद श्रे.१ चंदनखेडा, ता. भद्रावती, जि. 
ages विकास अधिकारी पवैद श्रेणी-१ चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 
TAOS, ता.राजुरा जि. चंद्रपूर 

५३. | डॉ. माधवी आनंद गोंगले पविअ, पवेद श्रे.१ माढेळी, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर 
पशुधन विकास अधिकारी पवैद चारगांव ता.वरोरा (ST. अघडते यांच्या बदळीने रिक्‍त होणा-या 
जि. चंद्रपूर पदावर) 

५४. | डा. पल्लवी सुखदेव गावंडे, पविअ, पवैद श्रेणी १ करवाही ता रामटेक जि. 
पशुधन विकास अधिकारी ,जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र | नागपूर या रिक्‍त पदावर 
नागपुर 

५५. | डा. राजेन्द्र वामनराव रेवतकर, पविअ, पवैद श्रे.१ कांद्री, ता. रामटेक जि. नागपूर 
पशुधन विकास अधिकारी, कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र (डॉ. समर्थ यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
नागपुर 

५६. | डा. सुरेश मांडलीक पविअ, पवेद श्रेणी १ RRA ता. उमरेड जि. नागपूर 
पशुधन विकास अधिकारी ,तालपसची- हिंगणघाट |। (डॉ. टेकाडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
जि. वर्धा 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी सदर बदली आदेश प्राप्त होताच बदलीने 
दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदळीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह 
त्यांचा रुजू अहवाल SAP, WII, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न 
चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.३,४,५,६ व ७ येथील अधिका-यांचे सर्वसाधारण बदळी-२०२० चे Seay 
अधिक्रमित करण्यात येत असून सदर अधिका-यांना उपरोक्‍त तक्त्यात दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


४. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही 
तात्काळ न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा. तसेच याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर 
सादर करावा, ही विनंती. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/७/.1]1१॥11991119.20५०.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२६३८५९०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 
(दि. ज. होडमेखे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

६. सहआयुक्त Waa (मुख्यालय) औंध, पुणे 

७. प्रादेशिक पश्लुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

९. सहआयुक्त wae, पशुवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 

१०. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११. जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१२. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्‍त VARIA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१६. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


